सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, पंढरपूर क्र.१, ता.पंढरपूर, 
जि.सोलापूर या कार्यालयाच्या नवीन इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२३/२१९/प्र.क्र.४५/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नइबां/पंढरपूर क्र.१/२०२३/०६, दिनांक १२.०१.२०२३. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
B/PLA Policy/428/ 2023, दिनांक 03.02.2023. 
प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, पंढरपूर क्र.१, 
ता.पंढरपूर, जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.१,६१,३०,५८१.८७/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी एकसष्ट लाख तीस हजार Waal एक्याऐशी मात्र) (Say Rs.969.39) लक्ष इतक्या 
किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी 
संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये केली आहे. 
०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर यांनी तयार केले 
असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक ARIAT (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा.बां.मंडळ, सोलापूर ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांनी सहमती दर्शवली आहे. 


०३. सदर अंदाजपत्रक सन 2022-2023 च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, पंढरपूर क्र.१, 
ता.पंढरपूर, जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु.१,६१,३०,५८१.८७/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी एकसष्ट लाख तीस हजार oral एक्याऐशी मात्र) (Say Rs.9§9.39) लक्ष इतक्या 
किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करीत आहे. 


() प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय APMIS यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 


(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ji) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
(vi) प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/२१९/प्र.क्र.४५/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


(९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(Vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

vil) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


og. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०९२५१८११३७७८१९ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRACHI Ono GOVEWENT OF HAMAS होव 


2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7 181 ecb77647d3da9cac2c12 
0c823eb1b68c07dd43, postalCode=400032, st=Mahi ht 


, st=Maharashtra, 
serialNumber=5479AEF7E1 148D256D58123C94081F8B8C9AF5C 
5 AAF933DFA4DC33E2DE372, cn=PRACHI SUBHASH PALAV 


FCE! 
Date: 2023.09.27 11:40:23 +05'30' 


(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 

१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२) महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, पुणे विभाग, पुणे. 

४) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती (म-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


_ ame Of Work :- Block Estimate of C 


S45 
=: 2 


! 


3) 


+ | ] {Compound wall & Gate (Rt) 
F ' II {Internal Roads (Rmt) 


4 
@ a; | 
bs 


zt 


‘ cy j 


) 


: i 3 


2 [4 TLifis 


‘ 


¥ 


ध्‌ 


* 46 
i 


| 
| 


ise 


uilding Proper(Built Up Area-Sqm) [| 
round Floor -221.57 Sam 221.57 | Rs.30,700,50] Rs.6,802,309.79 |-Rs.6,802,309,79 | _ 


Q 


wn ध्या 
शि ट्ट 
S| olf 
aS q) 
2 iz 88 
९८० 
क!) vw 
< | Shs 
ales 
Ses 
210 S/o 
ml 
ES 
< 
o 
nn 
-- 
a. 
GQ 


ae 


Ww 
a 
ल्ल 
[च्याच 
हाच 
Nn 
[2 
ल्ल 
EN. 


= 


। 7.3 
अ शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२३/२१९/प्र.क्र.४५/म-१ | 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


onstruction Of Assistant Sub Registrar's Office Building (Class-2) 
at Pandharpur Tal.Pandharpur Dist. Solapur 


Recapitulation Sheet 


Unit Rate Norms 


सहपत्र- 


Cost Rs 


Particulars of Sco Rs. Per 
pe Area in S . 
ae (Sqmt.,Meter.,Lump Component Wise Total 
sum ctc.) 


Total fu Ce i eee 
- «Sub Total (a Rs.6,802,309.79 |.” 


Rs.0.00 
Rs.0.00 
Rs.162,329.00 — |” 


2 
७94 
g 
8 
wn 
= af 
(4: 
“4 
— 
i= 
ao] 
> 
°o 
a 
So 
So 
i= 
wn 
oO 
a 
— 


As per Detailed estimate attached 


Solar Roof top(MoU to b 
P| As per Electric Dept. Demand Rs.350,000.00 ,-| 


| Rs.200,000.00 


(g) [Furniture Rs 5000/- Sqm 221.57*70% Rs.5,000.00 Rs.775,495.00 


fe Sub Total (b+ctd+e+ftp)| _Rs.1,487,824.00 
ater Supply & Sanitary Works | s%ofi@) | | R8.340,115.00_ 
P| Sub Total (2) 340,115. 


ectrification Internal 


External fF As per Electric Dept. Demand Rs.446,824.68 ~ 
SESCL Connection charges fs As per Electric Dept. Demand Rs.150,000.00 + 
ire Fighting Arrangements etc aa As per Electric Dept. Deman Rs.50,000.00 ८ 


Sub Total (3 Rs.1,019,178.58 (| 
PS Total (A Rs.9,649,427.37 _ 
MISCELLANEOUSITEMS 1. | [| |__________ 


As per Detailed estimate attache Rs.1,159,643.00° | क्रि 


wn 
Q 
fe) 
डि 
= 
ge 
no] 
io) 
पद 
| 


| 
at 
. 
EVI 


Development of Ground 


पप 

य 

3 
a 


Retaining wall 
and Scaping 


Soil Investingations & Detail 


oe Land Survey 


॥ 
| 


OPTIONAL ITEMS 
Underground Water Tank for R/W 


Water Main storage,Pump 
Air Conditioning 


Se ] 
कि. 


As per Detailed estimate attached | !२६.195,677.50 (| 


— Rs 60,813.00 = 
rs 00 


Rs.0.00 
Rs.0.00 
Rs.0.0 


fl 


$ Rs.100,000.00 


Sub Total (B) Rs.1,516,133.50 | 


Rs.0.00 
Rs.0.0 


As per Electric Dept. Demand 75,000. 


i | 5 External Toilets (public toilet utlding): 


CCTV 


Rs.0.00 
Rs.0.00 


As per Electric Dept. Demand Rs.350,000.00 । 


|__| Sub Total (C) Rs.425,000.00 


a 
~~ 
WN 
fo) 
€2> 
oO 
Oo 
Oo 
EN 


'@ : Scanned with OKEN Scanner 


नि 
९७७ seam pH) | 
[९०७४0 3% of(4)-+ @]_——— [Pe 
| Gren a anaes] enone (SERA नी 
४ OST 18% on a मात लगहलल्यातीह तकबीककरथरयी 
ee a RAR cana 
aaa Vaasa NEIL 
03-50 या ला 
i car Pee NT 
(A+B+C+D) 
| | Say Rs. Lakhs | 
| | ne कशा 
|| 


1) 11 [fotal Area in sqm 
Bldg. Proper Cost Rs.6,802,309.79 Rs.30,700.50 ( 
c Rs.8,097.57 | 


1] |Elect. Work 
Rs.340,115.00]{ 221.57 Rs.1,535.02' ,. 


Til |Water Supply 112) ऱ्य 
1V [For ()) >) ~ | [२७.8,936,603.79 |__Rs.40,333.09 
Rs.72,801.29 


V |Total Project Cost 5.16, 130,581.87 


TAG 

कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


(3 Scanned with OKEN Scanner 


